सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत रायगड व नाशिक 
जिल्हयात शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्य 
साठविण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 
(GeM) या पोर्टलद्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या डनेज 
पॅलेटसचे देयक प्रदान करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.९२/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : - २९ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा : (१) उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय क्र.मांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/उद्योग-४, 
दि.०१.१२.२०१६. 
(२) शासन निर्णय समक्रमांक दि.०८.०४.२०२२ व दि.१५.०७.२०२२. 
(३) जि.पु.अ.रायगड यांचे पत्र क्र.पुरवठा/कात-३/डनेज पॅलेटस/२०२२/३०९०, 
दि.२४.०८.२०२२. 


(४ जि.पु.अ.नाशिक यांचे पत्र क्र.पुरवठा/कक्ष-८(६)/कावि/२०२२/०९/७६/८६४,दि.१५.०९.२०२२. 


यस्तावना :- 


संदर्भीय दि.०८.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत रायगड 
व नाशिक जिल्हयात शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्य साठवणुकीसाठी प्रायोगिक तत्वावर डनेज 
पॅलेटसचा वापर करण्याच्या अनुषंगाने रायगड जिल्हयातील २७ गोदामांकरिता एकूण ६१५० युनिट व 
नाशिक जिल्हयातील १७ गोदामांकरिता एकूण १५६०० युनिट अशा एकूण २१७५० युनिटची खरेदी 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर BOQ पध्दतीने स्पर्धात्मक ऑनलाईन 
निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. 


त्यास अनुसरुन संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१५.०७.२०२२ अन्वये जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
रायगड व नाशिक यांना डिलक्स रिसायकलिंग (इंडिया) प्रा.लि. यांचेकडून प्राप्त झालेले अनुक्रमे ६१४८ व 
१५५९६ SAT पॅलेटस युनिट अज्ञा एकूण २१७४४ डनेज पॅलेटस युनिटकरिता ₹६,१९,७०,४००/- (अक्षरी 
रुपये:- सहा कोटी एकोणिस लक्ष सत्तर हजार चारशे फक्त) अदा करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली होती. 


संदर्भीय पत्र क्र.3 व ४ अन्वये जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड व नाशिक यांनी उर्वरित अनुक्रमे 
०२ व ०४ डनेज पॅलेटस युनिट डिलक्स रिसायकलिंग (इंडिया) प्रा.लि. यांचेकडून प्राप्त झाले असल्याचे 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.९२/नापु-१६-ब 


कळविले आहे. त्यानुसार उर्वरित ०६ डनेज पॅलेटस युनिटचे देयक अदा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन नणय निर्णय :- 


विभागीय भांडार खरेदी समितीच्या दि.३०.०५.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये सार्वजनिक 
वितरण व्यवस्थे अंतर्गत शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्य साठवणुकीसाठी प्रायोगिक तत्वावर डनेज 
पॅलेटसची खरेदी GeM पोर्टलवरुन करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरलेल्या व एल-१ निविदाकार 
ठरलेल्या डिलक्स रिसायकलिंग (इंडिया) प्रा.लि. या निविदाकाराकडून खरेदी करण्यास तसेच ३ वर्षाच्या 
वॉरंटी कालावधी असा प्रति नग ₹२८५०/- याप्रमाणे ₹६,१९,८७,५००/- इतक्या खर्चास मंजूरी देण्यात 
आलेली होती. 


२. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड व नाशिक यांनी Gem पोर्टलवरुन खरेदी केलेले डनेज पॅलेटस 
स्वीकृत केळे असल्याचे कळविळे आहे. तसेच Gem पोर्टल या संकेतस्थळावरुन डिलक्स रिसायकलिंग 
इंडिया प्रा.लि. यांनी रायगड व नाशिक जिल्ह्यांतील गोदामांना डनेज पॅलेटसचा पुरवठा केल्याबाबतचे 
गोदामनिहाय ॥॥/०1०७ प्राप्त झालेले आहेत. 

आता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड यांनी उर्वरित ०२ डनेज पॅलेटस व नाशिक यांनी उर्वरित 


०४ SAT पॅलेटस प्राप्त झाले असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार डिलक्स रिसायकलिंग (इंडिया) प्रा.लि. 
यांना प्रदान करावयाची रक्‍कम याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. | जिल्हा शासन प्रत्यक्षात प्राप्त | निविदेनुसार डनेज | डिलक्स रिसायकलिंग 
निर्णयानुसार | झालेल्या डनेज | पॅलेटस खरेदीची | इंडिया प्रा.लि. यांना 
मंजूर डनेज पॅलेटसची । प्रति युनिट किंमत । प्रदान करावयाची 


पॅलेटस संख्या (र) रक्‍कम (इ) 

Fae | : रायगड ६१५० ०२ २८५०/- ५७००/- 
२. नाशिक १५६०० ०४ २८५०/- ११४००/- 
एकूण २१७५० ०६ १७१००/- 


(अक्षरी रुपये:- सतरा हजार शांभर फक्त) 


३. प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भीय क्र.२ येथे नमूद शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून 
डिलक्स रिसायकलिंग (इंडिया) प्रा.लि. यांना ₹१७१००/- (अक्षरी रुपये:- सतरा हजार शंभर फक्त) इतकी 
रक्‍कम प्रदान करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.९२/नापु-१६-ब 


४.  याप्रित्यर्थ येणारा खर्च हा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वित्तीय सल्लागार व उप 
सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वैयक्तिक ठेव लेख्यामधून मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष ४४०८- अन्न 
साठवण व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च, (०१) अन्न, (१०१) प्रापण व पुरवठा, (०२) प्रापण वितरण व 
किंमत नियंत्रण, (०२)(१०) राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेखालील अन्नधान्य खरेदीवरील अनुषंगिक खर्च-मुंबई 
शहर (अनिवार्य) (४४०८०३२६) ५०-इतर खर्च, या ळेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


तसेच (४४०८०३२६) या लेखाशिर्षाखाळीळ उपलब्ध अनुदानातून vat खर्चाकरीता नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांना तसेच सदर निधी आहरण व वितरण करण्याकरीता 
oe अधिकारी, वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


५. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि.०१.१२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या नियम 
पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.४.६ मधील ई) नुसार खरेदी आदेशात नमूद केलेला वॉरंटी कालावधी संपेपर्यंत 
अनामत रक्कम परत करण्यात येऊ नये. वॉरंटी कालावधी पुरवठादाराविरुध्द कोणतीही तक्रार आली नाही 
तर इंडेम्निटी बॉंड घेऊन अनामत रक्‍कम परत करण्यात यावी, अशी अट खरेदी आदेशात घालण्यात यावी. 
संख्या कराराच्या बाबतीत पुरवठा कार्यालयाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आल्याखेरीज आणि/वॉरटी कालावधी 
संपेपर्यंत तक्रार न आल्यास अनामत रक्‍कम परत करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार 
डिलक्स रिसायकलिंग (इंडिया) प्रा.लि. यांनी शासनाकडे जमा Host अनामत रक्‍कम ₹१८,५९,६२५/- 
वॉरंटी कालावधी संपेपर्यंत शासनाकडे ठेवण्यात येणार आहे. तसेच सदर अनामत रकमेवर कोणतेही व्याज 
देय राहणार नाही. 


६. सदर शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या शासन निर्णय क्र.रवका- 
१०९८/५६७/प्र.क्र.२३३८/नापु-१२, दि.३० नोव्हेंबर, १९९८, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील 
भाग-२, उपविभाग-४, अ.क्र.१५ प्रमाणे प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०९२९१६००१४३८०६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, न 
र J Sudhir Deodatta 


Tungar 


(सुधीर तुंगार ) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
१) मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.९२/नापु-१६-ब 


मा.राज्य मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


2) 
) 
) 
) 
) विभागीय आयुक्‍त, कोकण व नाशिक. 
) 
) 
) 


&, ८७ 2-० ०८ ww 


उपायुक्‍त (पुरवठा), कोकण व नाशिक. 
जिल्हाधिकारी, रायगड व नाशिक. 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड व नाशिक. 


wena 


१०) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 

११) उप संचाळक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

१२) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
१३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१७) डिलक्स रिसायकलिंग (इंडिया) प्रा.लि., मुंबई. 

१८) निवड नस्ती/ नापु-१६ब. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


